सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र 
राज्य हज समितीस निधी वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ ऑगस्ट, २०२१. 


way: १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१. 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५, 
दि. २८.०४.२०२१ 
३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५, 
दि. २४.०६.२०२१ 
४) महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.९/ एसएचसी/ 
बी-१४२, दि. ०४.०८.२०२१. 
प्रस्तावना:- 
“मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) 
(१८) यात्रेकरुंचा खर्च (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदान (वेतन), (२२३५ ए २६७)” या लेखाश्ीर्षाखाली सन २०२१-२०२२ 
या आर्थिक वर्षासाठी रु. ४०.०० लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) 
या उद्दिसाठी वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेत संदर्भ क्र. २ दि. २८.०४.२०२१ च्या आदेशान्वये माहे मार्च 
२०२१ व एप्रिल २०२१ या दोन महिन्यांच्या वेतनासाठी रु. ३,४९,४४८/- व संदर्भ क्र. ३ दि.२४.०६.२०२१ च्या आदेशान्वये 
माहे मे २०२१ ते जुलै २०२१ या तीन महिन्यांच्या वेतनसाठी रु. ५,८९,२४७/- असा एकूण रु. ९,३८,६९५/- इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. आता, संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य हज समितींच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे 
वेतन अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. 
वित्त विभागाने सहायक अनुदाने (वेतन) यासाठी रु.४०.०० लक्ष या एकूण तरतूदीस अनुलक्षून सनियंत्रण 
प्रणालीवर (बिम्स) ३७% म्हणजेच रु. १४,८०,०००/- (रुपये चौदा लाख ऐंशी हजार फक्त) इतकी रक्‍कम वितरित 
करण्यासाठी उपलब्ध करुन दिलेली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतनापोटी माहे मार्च २०२१ ते जुले २०२१ या कालावधीसाठी एकूण रु. ९,३८,६९५/- इतका निधी वितरीत करण्यात 
आला आहे. त्यामुळे रु. ५,४१,३०५/-इतकी रक्‍कम वितरणासाठी शिल्लक आहे. सदर रकमेतून महाराष्ट्र राज्य हज 
समितीच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या माहे ऑगस्ट २०२१ ते सप्टेंबर २०२१ या दोन महिन्यांच्या वेतनासाठी 
रु. ३,७३,१९८/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य हज समिती कार्यालयासाठी “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) 
समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदान (वेतन), (२२३५ ए 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 


२६७)” या लेखाश्रीर्षाखालील सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी ४०.०० लक्ष इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात 
आली आहे. 


२. *“३६- सहायक अनुदाने (वेतन) इ), (२२३५ ए २६७)” या लेखाशीर्षाखाली वित्त विभागाने एकूण तरतुदीच्या ३७% 
निधी वितरीत केला असल्याने संदर्भ २ व ३ मधील वितरण वजा जाता आता अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे रु. 
५,४१,३०५/- इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. निधीची उपलब्धता विचारात घेता महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या 
कर्मचाऱ्यांच्या माहे ऑगस्ट २०२१ व सप्टेंबर २०२१ या दोन महिन्यांच्या वेतनासाठी रु. ३,७३,१९८/- (अक्षरी रुपये तीन 
लाख त्र्याहत्तर हजार एकडऱी अठ्ठ्यान्नरव फक्‍त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य हज समितीस वितरीत करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 
करावयाच्या अटीच्या अधीन राहून कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात 
येत आहे.याकरिता ते “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 


४. सदर निधी/तरतूद ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावी व 
खर्च मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत 
शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या लेख्याशी खर्चाचा ताळमेळ 
घालण्याची जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांची राहील. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८२३१५१०३७८३१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 
DN: c=IN, 0=G it Of Maharashtr 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Sandesh : 
Chhabu Tadvi 
(a. छ. तडवी) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


tra, 
nt, postalCode=400032, 


ra, 

5. 305343 17dal ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a 
86e993f8ac0fa02331b77751, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 
Date: 2021.08.23 15:19:40 +05'30° 


प्रति, 

. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. अवर सचिव (व्यय-४/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अवर सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, खोली क्र. ६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 

६. कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई. 

७. निवडनस्ती (का-५). 


oc “८७० A -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


